केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत- वन 
होती उप अभियानाच्या रु.९५८.०० लक्ष निधीच्या 
प्रकल्पास व त्यापैकी रु.६६६.७७ लक्ष निधीचा कार्यक्रम 
सन २०१८-१९ या प्रथम वर्षात राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता व सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.२६२.६७ लक्ष 
रक्कमेच्या कार्यक्रमास वित्तीय मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाहोअ-०६१८/ प्र.क्र.१९३/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुमात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १८ जून, २०१८. 


वाचा 
१) वन शोती उप अभियानाच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना. 
२) शासन निर्णय क्रमांक शाशोअ-२०१७/प्र.क्र.१२६/४अओ, दि. ८ डिसेंबर, २०१७. 
३) सहायक आयुक्त, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.9-६/२०१७- 
सीसी, दि. १७ मे, २०१८. 
8) सहायक आयुक्त, कृषी व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.५-६/२०१७- 
सीसी, दि.४ जून, २०१८. 


प्रस्तावना 


केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ या वर्षापासून राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियाना अंतर्गत- वन शोती 


उपअभियान राबविण्याचे निश्चित केळे आहे. सदर उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाने 


निर्गमित केल्या आहेत. केंद्र शासानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार उप अभियानामध्ये केंद्र व राज्य हिऱ्याचे 


प्रमाण ६०: ४० असे आहे. ज्या राज्यांनी वृक्षतोड व लाकडांची वाहतूक याबाबातचे नियम शिथिल केले 


आहेत अशाच राज्यामध्ये उप अभियान राबविण्यात येणार आहे. वन शोती उप-अभियानाच्या 


अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर उप- अभियान राज्यात 


राबविण्यासाठी संदर्भाधीन अनु.क्र.२ येथील दि. ८ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन अनु.क्र.३ येथील दि. १७ मे, २०१८ च्या पत्रान्वये, वन शेती उप- 


अभियानांतर्गत रु.९५८.०० लक्ष निधीच्या प्रकल्पास मान्यता देऊन सन २०१८-१९ या प्रथम वर्षात 


रु.६६६.६७ लक्ष (केंद्र हिस्सा रु.४००.०० लक्ष व राज्य हिस्सा रु.२६६.६७ लक्ष) रक्कमेच्या कार्यक्रमास 


शासन निर्णय क्रमांकःशशाऱशोेअ-०६१८/प्र.क्र.१९३/१४-ओ 
मान्यता दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे, संदर्भाधीन अनु.क्र.४ येथील दि. ४ जून, २०१८ च्या पत्रान्वये, 


सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु. १५७.६० लक्ष, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रु.२३.६० लक्ष व अनुसूचित जमाती 


प्रवर्गासाठी रु. १८.८० लक्ष असा एकूण रु. २०० लक्ष निधी वितरीत केला आहे. 


केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार शाश्वत शोती अभियानांतर्गत - वनशेती उप-अभियानाच्या 


रु.९५८.०० लक्ष रक्कमेच्या प्रकल्पास मान्यता देवुन सन २०१८-१९ या प्रथम वर्षात केंद्र हिस्सा रु.४००.०० 


लक्ष व राज्य हिस्सा रु.२६६.६७ लक्ष AM एकूण रु. ६६६.६७ लक्ष निधीचा कार्यक्रम या वर्षात राबविण्यास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याचा व सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद हिळऊ्याचा रु.१५७.६० लक्ष व त्याप्रमाणात 


आवश्यक राज्य हिस्सा रु.१०५.०७ लक्ष असा एकूण रु.२६२.६७ निधी आयुक्‍त कृषी यांना वित्तीय 


व्यवस्थापन प्रणालीवर (805) वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. अनुषंगाने खाळील 


प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय 


१. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांच्या - वन शेती उप अभियानांतर्गत, या शासन 


निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट प्रमाणे रु.९५८.०० लक्ष एवढया रक्कमेचा प्रकल्प राज्यात राबविण्यास व 


त्यापैकी रु.६६६.६७ लक्ष एवढया निधीचा कार्यक्रम सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यास प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. रु.६६६.६७ लक्ष निधीच्या कार्यक्रमामध्ये केंद्र हिस्सा रु.४००.०० लक्ष व त्याप्रमाणात आवश्यक राज्य 


हिस्सा रु.२६६.६७ लक्ष रकमेचा VAT आहे. 


३. उपरोक्त प्रशासकीय मान्यतेस अनुसरून सदर कार्यक्रामाची सन २०१८-१९ या वर्षात सर्वसाधारण 


प्रवर्गासाठी अंमळबजावणी करण्यासाठी केंद्र हिस्सा रु.१५७.६० लक्ष व त्याप्रमाणात आव्यक राज्य 


हिस्सा रु.१०५.०७ लक्ष असा एकूण रु.२६२.६७ लक्ष निधी आयुक्त, कृषी यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 


प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःशाऱोअ-०६१८/प्र.क्र.१९३/१४-ओ 
४. सदर खर्च खालील लेखाशीर्षाखालील सन २०१८-१९ च्या मंजूर तरतुदीतून करण्यात यावा. 


अ. क्र. केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक-डी-३ मागणी क्रमांक-डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
१०९-विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षण १०९-विस्तार व शोतकरी प्रशिक्षण 


(०१) (५६) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- (०१) (५७) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- वनशेती 
वनशेती उप अभियान (कें.पु.यो.) (केंद्र उप अभियान (कें.पु.यो.) (राज्य हिस्सा- ४०%) 
हिस्सा- ६०%) (२४०१ ए ८३३)- 

(२४०१ ए ८२४)- ३३ अर्थसहाय्य, 

३३ अर्थसहाय्य, 


५. सदर निधी लाभार्थ्यांना PrMs प्रणालीद्वारे वितरीत होत असल्याची खातरजमा आयुक्त, कृषी 
यांनी करावी. 


६. उप-अभियानाची अंमलबजावणी उपरोक्त नमुद मार्गदर्शक सूचना, शासन निर्णय व पत्रातील सुचना 
नुसार केल्या जात आहे, यावर नियंत्रण ठेवण्यची जबाबदारी संचालक, फलोत्पादन यांची राहिल. 

७. सदर निधी खर्च करताना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरून, सर्व वित्तीय कायदे/ नियमांचे/ प्रक्रियेचे 
व वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही 
अमंलबजावणी यंत्रणानी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठल्याही शासन निर्णयाचा वा परिपत्रकाचा भंग 
होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


८. सदर निधी उप- अभियानांतर्गत चालू वर्षासाठी मंजूर वार्षिक आराखड्यानुसार सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी याच वर्षात खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

९. सदर निधीचे जिल्हा निहाय वितरण करण्यास तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृषी 
संचालक (फलोत्पादन) यांना राज्य नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यात येत आहे, तसेच, सदर निधीचे 
आहरण व संवितरण करणेसाठी विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
| . | आयुकक्‍्तालयस्तर | संचालक (फलोत्पादन), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषी 
आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःशाठदोअ-०६१८/प्र.क्र.१९३/१४-ओ 


१०. सदर कार्यक्रमाची क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने संचालक (फलोत्पादन) यांच्या 
कडून सविस्तर सूचना निर्गमित कराव्यात. 

११. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन अनु.क्र.१ येथील केंद्र शासनाच्या उप अभियानाच्या मार्गदर्शक 
सूचना, सदर्भाधीन अनु.क्र.२ येथील दि.८ डिसेंबर, २०१७ चा शासन निर्णय व अनु.क्र.३ व ४ येथील अनुक्रमे 
केंद्र शासनाच्या अनुक्रमे दि.१७मे, २०१८ व दि.४ जून, २०१८ मधील सुचनांचे काटेकोरपणे पाळन करण्यात 
यावे. 

१२.सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिळ,२०१८ 
च्या शासन परिपत्रकातील अटींच्या पालनेच्या अधीन राहून व सदर परिपत्रकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१८१७२९२८९००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shrikant 


Chandrakant Andge sce 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


८ 
1358271 


06.18 17: 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. कुलगुरू, कृषी विद्यापीठे (सर्व ) 
४. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 
५. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. सर्व संचालक / सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 
८. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 
९. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबईनागपूर/ (लेखा परिक्षा(/(लेखा व अनुज्ञेयता) 
११. महाळेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखापरिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई- ४०००२० 
१२. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्राळय, मुंबई-३२ 
१४. वित्त विभाग (व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
१६.मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
१७. निवड नस्ती (कार्यासन -४ओ) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.शाशोअ-०६१८/प्र.क्र.१९३/१४-अ, दि. १८ जून, २०१८ सोबतचे 


परिशिष्ट 


राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानातर्गत - वन शोती उप-अभियान मंजूर आराखडा 


घटक/बाबी/ मंजूर । अनुज्ञेय खर्च । प्रकल्प किंमत | लाभार्थी हिस्सा | अनुज्ञेय प्रकल्प | पहिल्या केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
उपघटक घटक/ | मर्यादा (रक्‍कम रु. | (रक्‍कम रु. लाखात) खर्च वर्षासाठी ६०% ४०% 
gat लाखात) (रक्‍कम अनुज्ञेय खर्च (रक्‍कम (रक्‍कम 
(संख्या) रु.लाखात) (रक्‍कम रु.लाखात) | रु.लाखात) 
रु.लाखात) 
२ ३ | 4 & | 8 ८ ९ po ० 
| रोपवाटिका विकास - राज्य शासन/शासन संस्था/कृषी विद्यापिठ 
लहान रोपवाटिका २८ रु.१०.०० लक्ष २८०.०० fe ___| २८०.०० २८०.०० १६८.०० ११२.०० 
मोठ्या रोपवाटिका ०५ रु .१६.०० ८०.०० शिका ८०.०० ८०.०० ४८.०० ३२.०० 
लक्ष 
उच्च तंत्रज्ञान 11 | रु.४०.०० लक्ष a aa शकी शिका शिडी 3 
आधारित रोपवाटिका 
एकूणअ 33 ॥ aes .| ३६०.०० fe 3§0.00 3§0.00 29§.00 १४४.०० 
| रोपवाटिका विकास - खाजगी/वैयक्तिक रोपवाटिका 
लहान रोपवाटिका बि. ० रु.१०.०० लक्ष १००.०० ५०.०० ५०.०० ५०.०० ३०.०० २०.०० 
मोठ्या रोपवाटिका ०३ १६.लक्ष ०० ४८.०० २४.०० २४.०० २४.०० १४.४० ९.६० 
उच्च तंत्रज्ञान शिंका शि 110 
आधारित रोपवाटिका 
एकूण ब-१ १३ ae १४८.०० ७४.०० ७४.०० ७४.०० ४४.४० २९.६० 


शासन निर्णय क्रमांकःशाऱेअ-०६१८/प्र.क्र.१९३/१४-ओ 


अ. |  घटक/बाबी/ मंजूर | अनुज्ञेय खर्च | प्रकल्प किमत | लाभाथी हिस्सा | अनुज्ञेय प्रकल्प | पहिल्या | केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
क्र उपघटक घटक/ | मर्यादा (रक्‍कम रु. | (रक्‍कम रु. लाखात) खर्च वर्षासाठी ६०% ४०% 
वक्ष लाखात) (रक्‍कम अनुज्ञेय खर्च (रक्‍कम (रक्‍कम 
(संख्या) रु.लाखात) (रक्‍कम रु.लाखात) | रु.लाखात) 
रु.लाखात) 
॥ वृक्षरोपण 
बांधावरील वृक्षारोपण ७. २० रु.७०/ ५०४.०० २५२ २५२ १००.८० ६०.४८ 80.32 
लाख वृक्ष प्रतिवृक्ष 
कमी घनतेचे वृक्षरोपण 
१०० ते ५०० वृक्ष हे. ७०० हे. | रु.२८००/हे. १९६.०० ९८.०० ९८.०० ३९.२० २३.५२ १५.६८ 
उच्च घनतेचे वृक्षरोपण 
५०० ते १००० वृक्ष/हे. | Yoo. | रु.३०००/हे. १२०.०० ६०.०० ६०.०० २४.०० १४.४० ९.६० 
१००० ते १२०० वृक्ष/ २०० हे रु.३५००/हे. (9०.०० ३५.०० ३५.०० १४.०० ८.४० ५.६० 
हे. 
१२०० ते १५०० वृक्ष / a ¥.8400/8. शकि ॥ | 1 | शिका शिण 
हे. 
>१५०० वृक्ष/हे i - | रु.५०००/हे. 
एकूण s-ll Le | उ ८९०.०० ४४५.०० ४४५.०० १७८.०० १०६.८० ७१.२० 
एकूण ब १०३८.०० ५४९.०० ५१९.०० २५२.०० १५१.२० १००.८० 
ब-।-- ब-॥ 
एकूण अब-- Fe | Ls || १३९८.०० ५१९.०० ८७९.०० ६१२.०० ३६७.२० २४४.८० 
क क्षमता वृद्धी व प्रशिक्षण ५% ४३.९५ [oe ४३.९५ ३०.६० १८.३६ १२.२४ 
प्रशासकीय खर्च LS ३५.०५ Poe ३५.०५ २४.०७ १४.४४ ९.६३ 
एकूणक ७९.०० Po (98.00 ५४.६७ ३२.८० २१.८७ 
एकूण अक--ब-- १४७७.०० ५१९.०० ९५८.०० ६६६.६७ ४००.०० २६६.६७ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


